माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत 
प्रकाशित करण्यात येणारे “लोकराज्य”(मराठी) 
मासिक खाजगी मुद्रणालयाकडून छपाई करुन 
घेण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२० /प्र.क्र.६७/२०२०/कार्या ३४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ०८ जुलै , २०२२ 


वाचा :- 
शासन निर्णय क्रमांक: मावज-२०१९/प्र.क्र.६०/का.३४ दि.०४ जून, २०१९ 


प्रस्तावना :- 


माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत “लोकराज्य” (मराठी) हे मासिक दरमहा प्रकाशित 
करण्यात येते. सदर मासिक हे शासनाचे ध्येय,धोरण व योजना जनतेपर्यंत पोहचविण्याचे प्रभावी माध्यम 
आहे. शासकिय मुद्रणालयामध्ये अत्याधुनिक यंत्रसामग्री नसल्यामुळे चार रंगात नवीन आकर्षक स्वरुपात 
तसेच विहीत कालमर्यादेत मोठया प्रमाणात मासिकांची छपाई शासकीय मुद्रणालयात सद्य:स्थितीत होवू 
शकत नसल्यामुळे उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या सहमतीने “लोकराज्य”(मराठी) हे मासिक 
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत खाजगी मुद्रणालयाकडून मुद्रीत करुन घेण्यात येतात. 
उद्योग ऊर्जा व कामगार विभागाने सदर प्रस्तावास यापूर्वी सहमती देताना शासकीय मुद्रणालयाचे 
आधुनिकीकरण होईपर्यंत ही कार्यपद्धती चाळू ठेवण्याबाबत अभिप्राय दिले होते. यास्तव हे मासिक 
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत खाजगी मुद्रणालयाकडून मुद्रीत करुन घेण्याच्या या 
कार्यपध्दतीस माहे जुले, २०२० ते मार्च, २०२२ पर्यंतच्या कालावधीस कार्योत्तर मान्यता तसेच व एप्रिल 
२०२२ ते मार्च, २०२३ या एक वर्षाच्या कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 
शासन [नर्णय:- निर्णय:- 


संदर्भाधीन शासननिर्णयान्वये शासकीय मुद्रणालयात चार रंगी छपाई यंत्रणा उपलब्ध नसल्याने 
सदर यंत्रणा अद्यावत होईपर्यंत माहे एप्रिल,२०१९ ते मार्च,२०२० या एक वर्षाच्या कालावधीसाठी 
लोकराज्य (मराठी) या मासिकाची छपाई ई-निविदा मागवून विहित शासन कार्यपद्धतीचा अवलंब करुन 
खाजगी मुद्रणाळयाकडून करुन घेण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. कोविड-१९ च्या 
संसंर्गजन्य आजारामुळे देशामध्ये मार्च,२०२० पासून लॉकडाऊन जाहिर करण्यात आला त्यामुळे माहे 
एप्रिल २०२० ते जून २०२० या कालावधीत लोकराज्य (मराठी) मासिकाची छपाई करण्यात आली नाही. 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२० /प्र.क्र.६७/२०२०/कार्या ३४ 


मात्र, कोविड-१९ संसर्गजन्य आजार नियंत्रित करण्या संदर्भात शासनाने केलेल्या उपाययोजनेची 
माहिती लोकराज्य (मराठी) मासिकात प्रसिद्ध करण्यात यावी असे निर्दश माहे जून २०२० मध्ये झालेल्या 
मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये देण्यात आल्यामुळे लोकराज्य (मराठी) मासिकाच्या प्रती मर्यादीत स्वरुपात जुले 
२०२० पासून छपाई करण्यात येत आहेत. सदर छपाई माहे जुले, २०२० ते मार्च, २०२२ पर्यंत खाजगी 
मुद्रणालयांकडून करुन घेण्यास शासनाची कार्योत्तर मान्यता देण्यात येत आहे. 


तसेच, माहे एप्रिळ,२०२२ ते मार्च,२०२३ या एक वर्षाच्या कालावधीसाठी लोकराज्य (मराठी) या 
मासिकाची छपाई ई-निविदा मागवून व विहित शासन कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन खाजगी 
मुद्रणालयाकडून करुन घेण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. लोकराज्य (मराठी) मासिक छपाईसाठी येणारा खर्च, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. ए-६-२२२० 
माहिती य प्रसिद्धी- ०१, चित्रपट ००१, संचालन व प्रशासन, (००) (०१) प्रसिद्धी संचालक, १६ WHert 
संगणक संकेतांक (२२२०००४३) या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२२-२३ वर्षामध्ये मंजूर अनुदानातून मासिक 
निधी विवरणपत्रानुसार विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करून भागविण्यात यावा. 

३. Bana fu उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.१४/२२ (उदयोग-४) 
दिनांक २१ जून, २०२२ अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


oe सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०७०८१६३३३६८१०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. . 
AVINDRA oe si 


2.5.4.20=01344b08f37ac02e8488c6 1 c468208e8d69a84391 7e7 Sf 
£2893df7 Iccabt 


Ofaf, 
pseudonym=32A2EAES 14431321A37494EC2A2ADF914E132F7C, 
INumber=66EC84B6738FF47B21428ADSC3E86ED22C64FDE2 
2957E48F885E1AB329C2660E, cn=AVINDRA BHIKAJI MORYE 
Date: 2022.07.08 16:36:10 +05'30' 


(अ.मि.मोरये) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२. संचालक (माहिती) (वृत्त व जनसंपर्क), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, 
मुंबई. 

३. संचालक, शासकीय मुद्रण व लेखन सामुग्री संचालनालय, चर्नी रोड, मुंबई. 

४. महालेखापाल, १ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरीक्षा), 9/2 मुंबई / नागपूर 

५. मा. मुख्यमंत्र्यांचे जनसंपर्क अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा. राज्यमंत्री (मा.वज.) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

७. प्रधान सचिव (मा.वज.) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२० /प्र.क्र.६७/२०२०/कार्या ३४ 


८. उपसंचालक (लेखा), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
९. उपसचिव, उद्योग उर्जा व कामगार विभाग (उद्योग-४) 

१०. अधिपरिक्षक, पुस्तके व प्रकाशने, जुने जकात घर, फोर्ट, मुंबई. 

११. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१२. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१३. निवड नस्ती / का.३४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


